मागणी क्र. के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ या 
लेखाशिर्षाखालील सन २०१८-१९ या वर्षा 
अखेरच्या बचतीच्या रक्कमा प्रत्यार्पित करणेबाबत 
व अंतिम सुधारीत तरतूदीस मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२९(२)/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१९ 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय क्र. उदय-२०१९/प्र.क्र.१५/ऊर्जा-३, दि. १३ फेब्रुवारी, २०१९. 


शासन निर्णय-: 

सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ वीज केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीसाठी उभारलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष कर्ज रोख्यांवरील मुद्दलाची 
महावितरण कंपनीकडून परतफेड करण्यासाठी महावितरण कंपनीस प्रति वर्षी रु. ९९२ कोटी अनुदान उपलब्ध 
करुन दिले जाते त्याअनुषंगाने मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ ५५०७ अंतर्गत सन २०१८-१९ करिता रु. ९९२ कोटीची 
तरतूद करण्यात आली होती. सदर तरतूद रू. ९९२ कोटी संदर्भिय शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या उदय 
योजने अंतर्गत महावितरण कंपनीस दिलेले कर्ज जमेचे मुख्य लेखाशिर्ष ६८०१५१५७ अंतर्गत पुस्तकी समायोजनाने 
(Book Adjustment ) समायोजित करण्यात आली. 
२. मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५०७ मधून माहे मार्च, २०१९ अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. ९९२ कोटी वजा जाता 
शिल्लक तरतूद निरंक प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. व माहे मार्च, २०१९ अखेर झालेला खर्च रू. ९९२ कोटी यास 
अंतिम सुधारित तरतूद म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. मागणी क्र. के-६ अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५०७ या लेखाशिर्षाखाली एकूण मंजूर तरतूद झालेला 
खर्च प्रत्यार्पित करावयाची बचत व अंतिम सुधारीत तरतूद याबाबतचा तपशिल सोबत जोडला आहे. 


(प्रत्यक्ष रुपये) 
अ. | योजना / मुख्य SUITS एकूण तरतूद प्रत्यार्पिते मार्च, २०१९ अखेर | बचतीची 
क्र. करावयाची । पर्यंतचा खर्च कारणे 
तरतूद (अंतिम सुधारित 
तरतूद--॥७) 
१ | मागणी क्र. के-६ ९९२,००,००,००० ९९२,००,००,००० | निरंक 


मुख्य लेखाशिर्ष २८०१५५०७ 
अंतर्गत केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत महावितरण 
कंपनीसाठी उभारलेल्या महाराष्ट्र 
शासनाच्या विशेष कर्ज 
रोख्यावरील Feared महावितरण 
कंपनीकडून परतफेड 
करण्यासाठी सहाय्यक अनुदान 
३१ सहाय्यक अनुदान वेतनेत्तर 


एकूण ९९२,००,००,००० | 0.00 | 88 2,00,00,000 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१९/प्र.क्र.२९(२)/ऊर्जा-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०११५१८१७२४१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 
harasht Industry Energy and 
h 


Cary e Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashti 
5892c3fd8686c1921e784a3faa9888d 1 55b03f5591ce1 1b2 
| | al a | Wa 1410062476972, 
rialNumber=2276ac762af372d872c2f0 1d5bb5086166f4a6e20a1 
bdf9762d556a93f5d1 18 
Date: 2019.06.01 15:25:53 +05'30 


(नितिन गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० Qo, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ ५. 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 
६. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
९. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई ४०० ०५१ 
१०.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 
११. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४००० ०३२ 
१२. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साऊ/व्य-१६/त्रदण व हमी कक्ष) मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सन २०१८-१९ मधील अनिवार्य खर्चावरील उदय योजने अंतर्गत अनुदानाची मंजूर तरतुद, प्रत्यार्पित करावयाची शिल्लक तरतुद, अंतिम सुधारीत तरतूद, व बचतीची कारणे 
ia रि ि ि प्रत्यक्ष रुपये 
अ.क्र योजना मागणी क्र. मुख्यलेखाशिर्ष अर्थसंकल्पिय तरतूद अंतिम सुधारीत बचतीची कारणे 
मूळ अर्थसंकल्पिय । पुरवणी १| पुरवणी २ पुरवणी ३ एकूण तरतूद | पूर्नविनि एकूण प्रत्यार्पित केलेली तरतूद 
तरतूद योजन बचत 
| 3 | 2 3 8 द & | 8 | र्र ट्‌ | १० | ° fo व ग] 3 8 
केन्द्र शासनाच्या उदय के- & 220944019 ९९२००००००० i - ii ९९२००००००० ९९२००००००० 7 ९९२००००००० निरंक 
योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण क॑ म.यांना 
समायोजनेने अनुदान उपलब्ध 
करून देणेबाबत 


Nitin Gaikwad 


Digitally signed by Nitin Gaikwad 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=industry Energy and Labour Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5892c3fd8686c1921e784a3faa9888d 155b0315591ce1 1b21a1b500624716972, 
serialNumber=2276ac762af372d87 2c2f0 1dSbbS086 166f4a6e20a 1 bdf9762d556a9315d1 18 
cn=Nitin Gaikwad 


Date: 2019.06.01 15:26:26 +05'30' 


नितिन गायकवाड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


